आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता समाज मंदीराचे 
बांधकाम (टिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५ ११५४ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ६० /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जून ,२०२२ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.१३.०५.२०२२. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना,(०१) (२०) समाज मंदीराचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११५४), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली रु. २००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणाळीवर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. त्यानुसार माहे जुन,२०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या 
२१ टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील समाज मंदीराचे बांधकाम (टिएसपी) 
(४२२५ ११५४), ५३- मोठी बांधकामे या अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 
रु. ४२.०० लाख (अक्षरी रुपये बेचाळीस लाख फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी 
तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपुर यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
शिया २ ३ 1 ae 
शि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक शकि ४२.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर. 
एकुण a ४२.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण १ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद 
केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपुर यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग अमरावती यांनी अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२११३६३०१४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN 

KISANRAO 

PAWAR 
किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक 
७. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र,अकोला. 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,अमरावती. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन -२, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र सदर शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय 
कामाचे नाव मान्यता किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
१ | २ ३ षु 
कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
ष्र मौजे चौंढी ता.पातुर जि.अकोला येथील क one 
आदिवासी संकुलाचे बांधकाम करणे न न 
षि एकुण कार्यकारी अभियंता,सार्व.बांधकाम cone sess 
(आदिवासी) विभाग, अमरावती * । 
हरि अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम sane eon 
(आदिवासी) मंडळ,नागपुर न न 
KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


